RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 
Reg . No . MCS/ 174/ 2016 -18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ३, अंक २३ ] 


सोमवार , एप्रिल ३, २०१७/ चैत्र १३, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २६ . ०० 


असाधारण क्रमांक ३२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार -ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , ४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३ एप्रिल २०१७. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५. 

क्रमांक एमयुएन . २०१६ / प्र. क्र . ३९ / नवि - १८ . — ज्याअर्थी, शा उद्घोषणा, नगर विकास विभाग , क्र . एमयुएन २०१६ / प्र . क्र . ३९ / नवि - १८ , 
दिनांक ५ मे २०१६ नुसार प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्र , दिनांक ५ मे २०१६ अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ (१९६५ चा महा. ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला 
आहे ) याच्या कलम ६ चे पोट - कलम ( १ ) मधील खंड ( क ) याअन्वये तरतुदीनुसार व त्याअन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र 
शासनाने अमरावती जिल्ह्यातील शेंदुरजनाघाट या नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्याच्या दृष्टीने व ते क्षेत्र अनुसूची “ अ ” मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी 
अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप मागविले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेस अनुलक्षून जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्याकडे विहित कालावधीत कोणतेही आक्षेप / हरकती प्राप्त 
झालेल्या नाहीत ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुछेद २४३- थ च्या खंड (२ ) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला, 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश करून शेंदुरजनाघाट नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे इष्ट 
वाटते ; 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ६ चे पोट -कलम (१ ) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट-कलम (१ ) मधील खंड ( क ) मध्ये अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
क्षेत्राचा समावेश करून शेंदुरजनाघाट नगर परिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करीत आहे. शेंदुरजनाघाट नगर परिषदेच्या सुधारित सीमा अनुसूची “ ब ” 
मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील. 

अनुसूची “ अ ” 
शेंदुरजनाघाट नगरपरिषदेच्या हद्दीत समाविष्ट करावयाच्या स्थानिक क्षेत्राचा तपशील 
मौजा शेंदुरजनाघाट उत्तरेकडील. — १७१, १६८ , १६७, १६६, १६५ , २३७, २४३, २४२, ३१८, ३१९, ३२०, ३२२, ३२१ , ३१७, ३०३, 
३१६, २४५, २४४ , २३३ ते २३६, १७२ ते १७७, १७९, १८० , १८२ ते १८५ , २२९ ते २३२, २४६ ते २४९ , ३१३, ३१४, २९६ ते ३०२ , ३०४ ते 
३०६ , २९१, २८७, २८८ , २८९, २८६, २८३, ३०७ ते ३०९, ३११ , ३१२, २५० ते २५२, २२६ , २२८, १९१, १८८, १८६, १८७, १७८, १८९ , २२७, 
२२५ , २२४, २५३, २५४, २८०, २८१, २७०, २९२ ते २९५ , २६३ ते २६७, २७१ ते २७३, २६१ , २६२, २६० , २५९, २७४ ते २७९, २५५ ते २५८, 
भाग एक - अ ( म. उ.वि .) - ३२- १ 


गरपार 


रावया 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग , एप्रिल ३, २०१७ / चैत्र १३, शके १९३९ 
२१७ ते २१९, २२३, २२० , २१६, २१५, २२२, २२१, २०४ ते २०९, १९०, १९२ ते १९५ , २००, २०१, १९६ ते १९९ , २११, २१२, २१४ , १६३, १६४ , 
१८१, २०२, २०३, २१०, २१३, ३१५, ३१०, २८२, २८४, २८५, २६८ , २६९, २९० . 

दक्षिणेकडील. — १३३ ते १४५, १२४ ते १२६, १२८ , १२९ ते १३२ , ११६ ते १२३, ३२ ते ३७, ४३ ते ४७, ३८ ते ४०, १०८ ते ११५, ६८ , 
४१, ५० , ५१, ६०, ६४ , ६५, ६७, ६९, ७० , ९५ , ९७ ते १०५, ७१, ७२, ९२ , ९३, ९४, ९६, ६१ ते ६३, ७६ ते ९१, ४९, ५३, ५२, ५४ ते ५८ , 
५९, ६६, ७४, ७५, ९२, १०६, १०७, १२७, ४२, ४८ , ७३. 

मौजा मलकापूर उत्तरेकडील . – ४ , ५, ६, १२, १३, ११ . 

पूर्वेकडील. – १७ ते २० , ३३ ते ३५ , ३२, १६, ३१, २८ , ३० , ३९ , ४०, २७, २६ , २९ , २५ , २४, २३, २२, ४३ ते ४७, ८३, १४ , १५, २१ , 
५४ , ६७ . 

दक्षिणेकडील . - ७४, ७२, ७७, ७१ , ७० , ४९ ते ५१, ५२, ५३, ६० , ६१, ६८ , ६९, ६२ ते ६६, ५५ ते ५९ , ४८ . 


T 


अनुसूची “ ब ” 
अनुसूची “ अ ” मध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट केल्यानंतर शेंदुरजनाघाट नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा 

उत्तर. - मौजा शेंदुरघाटचे स. नं . २९७ चे पूर्व बाजुने उत्तरेकडे स. नं . २६५ चे टोकापर्यंत तेथून पश्चिम दिशेने स.नं . २६५ चे उत्तरेकडून 
स .नं . २५९ पर्यंत . त्यानंतर स .नं . २५८, २१८ व २१३ चे भाग पर्यंत उत्तर दिशेने तेथून स.नं . २१३ चे पूर्व हद्दीने स.नं . २१४ चे टोकापर्यंत येथून 
पश्चिम दिशेने स.नं . २१४ चे उत्तर हद्दीवरून पश्चिमेकडे स .नं . १९६ चे टोकापर्यंत तेथून दक्षिण दिशेने स.नं . १९६ चे पश्चिम दिशेकडून नाल्याचे पूर्व 
किनाऱ्यावरून स.नं . १७१ चे टोकापर्यंत न.प. मुळ हद्दीला सलग . 

पूर्व. - मौजा मलकापूर स.नं . ६५ च्या दक्षिण हद्दीने पूर्वेकडे स.नं . ४८ चे एका दक्षिण टोकापर्यंत नंतर उत्तर दिशेने स.नं. ४८ च्या पूर्व हद्दीने 
स .नं . १५ चे पूर्व टोकापर्यंत त्यानंतर पश्चिमेकडे वळून स.नं . १५ च्या पश्चिम टोकापासून स.नं . १३, १२ चे पूर्व बाजुने उत्तर दिशेने देवना नदीपर्यंत 
स.नं . ६ चे पूर्व टोकापर्यंत . 

दक्षिण . न. प. शें. घाट मुळ हद्दीपासून स.नं. १४५ चे उत्तर टोकाने स.नं . १४४ चे उत्तर टोक तेथून दक्षिणेकडे स.नं. १४३ चे पश्चिम 
हद्दीवरून स.नं . ९३ चे पश्चिम हद्दीने स.नं . ९३ चे दक्षिण टोकापर्यंत तेथून पश्चिमेकडे स.नं . ८३ चे उत्तर टोकापर्यंत तेथून पश्चिम दिशेने स.नं . ८२ 
चे पश्चिम टोक तेथून पूर्वदिशेने स.नं . ८२ चे दक्षिण हद्दीवरून स.नं. ७६ चे दक्षिण टोक तेथून स.नं . ७४ चे पूर्वदिशेने स .नं . ७३ च्या दक्षिण 
टोकापर्यंत त्यापूढे पूर्वदिशेला स.नं . ७३ चे दक्षिण हद्दीने स.नं . ६० चे दक्षिण पूर्व हद्दीला लागून स.नं . ५७ चे दक्षिण हद्दीला लागून स.नं . ५६ चे दक्षिण 
पूर्व टोकापर्यंत तेथून उत्तरेकडे स.नं . ५६ चे पूर्व हद्दीने स.नं . ४९ चे पूर्व टोकापर्यंत व तेथून मौजा मलकापूर मधील स.नं . ६५ चे दक्षिण टोकापर्यंत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिष परशुरामे , 
शासनाचे उप सचिव . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग, एप्रिल ३, २०१७/ चैत्र १३, शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th floor , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 3rd April 2017 . 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 

No. MUN . 2016 /C . R . 39/UD18 . — Whereas by the Government Proclamation , Urban 
Development Department , No. MUN . 2016 / C .R . 39 /UD18 , dated the 5th May 2016 , published in 
the Maharashtra Government Gazette, Extraordinary, Part 1- A , Central Sub - Division , dated the 
5th May 2016 , the Government of Maharashtra has announced its intention to issue a notification 
in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 6 of the Maharashtra 
Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah .XL of 1965) , 
with a view to alter the limits of the Municipal area of the Shendurajnaghat Municipal Council in 
Amravati District , so as to include therein the local areas specified in Schedule ‘ A ’ appended to 
the said Proclamation ; 


And whereas , no objections and suggestions are received by the Collector , Amravati District 
pursuant to the said Proclamation received within the period specified therein ; 


And whereas , having regards to the factors mention in clause ( 2 ) of article 243- Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to alter the limits 
of the Shendurajnaghat Municipal Council in Amravati District so as to include therein the areas 
specified in Schedule “ A ” appended hereto . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ), sub - section ( 1) of section 6 
of the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf, the Government ofMaharashtra 
hereby, hereby alters the limits of the Municipal area of the Shendurajnaghat Municipal Council 
in Amravati District, so as to include therein the local areas specified in Schedule ‘ A ’ appended 
hereto and declares that the revised boundaries of the Shendurajnaghat Municipal Council so 
altered shall be such as shown in Schedule “ B ” appended hereto . 


ira 


Schedule “ A ” 
Description of the local area to be included in the limits of the 

Municipal area of the Shendurajnaghat Municipal Council 
Mouza Shendurjanaghat North Side. — 171, 168 , 167 , 166 , 165 , 237, 243 , 242 , 318 , 319, 320 , 
322, 321, 317, 303, 316 , 245 , 244 , 233 to 236 , 172 to 177, 179 , 180 , 182 to 185 , 229 to 232 , 246 to 249 , 

306 , 291, 287 , 288 , 289, 286 , 283 , 307 to 309 , 311, 312 , 250 to 252 , 226 , 
228 , 191, 188 , 186 , 187, 178 , 189 , 227 , 225 , 224 , 253 , 254 , 280 , 281, 270 , 292 to 295 , 263 to 267, 271 to 
273 , 261, 262, 260 , 259 , 274 to 279 , 255 to 258 , 217 to 219, 223 , 220 , 216 , 215 , 222 , 221 , 204 to 209 , 
190 , 192 to 195 , 200 , 201, 196 to 199, 211, 212 , 214 , 163, 164, 181, 202 , 203, 210 , 213, 315 , 310 , 282 , 
284 , 285 , 268 , 269 , 290 . 

South Side. — 133 to 145 , 124 to 126 , 128 , 129 to 132, 116 to 123 , 32 to 37 , 43 to 47, 38 to 40 , 108 
to 115 , 68 , 41, 50 , 51 , 60 , 64 , 65 ,67, 69, 70 , 95 , 97 to 105 , 71, 72 , 92, 93 , 94 , 96 ,61 to 63, 76 to 91, 49 , 
53, 52 , 54 to 58 , 59, 66 , 74 , 75 , 92 , 106 , 107 , 127 , 42, 48 , 73 . 


Mouza Malkapur North Side. — 4 , 5 , 6 , 12 , 13 , 11 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप -विभाग , एप्रिल ३, २०१७/ चैत्र १३ , शके १९३९ 


East Side. — 17 to 20 , 33 to 35, 32 , 16 , 31, 28 , 30 , 39, 40 ,27, 26 , 29, 25, 24, 23, 22 ,43 to 47,83, 14 , 
15 , 21, 54 ,67. 

South Side. — 74 , 72 , 77 , 71, 70 , 49 to 51 , 52 , 53 , 60 , 61, 68 , 69 , 62 to 66 , 55 to 59 , 48 . 


Schedule “ B ” 


Revised boundaries of the Shendurajnaghat Municipal Council after inclusion 
of the local areas specified in Schedule “ A ” 


North . — Starting from South -West corner of S . No. 297 of Mouza Shendurjana Ghat along 
the Eastern boundary of S . No. 297 towards North side upto North -East corner of S . No . 265 then 
towards West side along Northern boundary of S . No. 265 to North -West corner of S . No . 259 then 
along the Northern boundary of S . No. 258 upto North -East corner of S . No. 258 then towards 
North side along the Eastern boundary of S . No. 218 and S . No. 213 upto North -East corner of 
S . No. 214 then towards West side along the Northern boundary of S . No. 214 , 213 , 212 upto 
North - East corner of S . No. 196 then towards South side along the Western boundary of S .No. 196 
and along the Eastern Bank and Nallah upto South -West corner of S . No . 171 the original limit of N . P . 


TIT 


East. — Starting from South -West corner of S .No. 65 of Mouza Malkapur along Southern 
boundary towards East side upto South corner of S . No. 48 then towards North side along Eastern 
boundary of S . No. 48 upto East corner of S . No. 15 then towards West side along the Northern 
boundary of S . No. 15 upto West corner S . No . 15 then towards North side along the Eastern 
boundary of S . No. 13 and 12 upto Devna River and North -East corner S . No. 6 . 


South . — Starting from N . P . original limit and North - East corner of S . No . 145 of Mouza 
Shendura jana towards West side along the Northern boundary of S . No. 145 , 144 upto North 
West corner S . No. 144 then towards South side along the Western boundary of S . No. 144 , 143, 
142 upto South -West corner of S . No. 93 then towards West along the Northern boundary of S . 
No . 84 upto North -West corner of S . No. 83 then towards West side along the Western boundary 
of S . No. 83 , 82 upto South -West corner of S . No. 82 then towards East side along the Southern 

81, 80 upto South -East corner of S . No. 76 then towards East side along the 
Southern boundary of S . No. 75 , 74 upto the South -West corner of S . No. 73 then towards East 
side along the Southern boundary of S . No. 73 upto the South -East corner of S . No. 60 then along 
the Southern East boundary of S . No. 60 then along the Southern boundary of S . No. 57 upto the 
South -West corner of S . No. 56 then towards North side along the Eastern boundary of S . No. 56 , 
55 upto then South - East corner of S . No . 49 and upto South - West corner of Mouza Malkapur 
S . No. 65 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANISH PARSHURAME , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , 
EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


